सन 2028-24 या वित्तीय वर्षाकरीता 
वार्षिक पणन (Tourism Marketing Plan) 
कृती आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : टिडीएस २०२४/०४/प्र.क्र.२४/पर्यटन-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जुले, २०२४ 


संदर्भ: पर्यटन व सांस्कतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२४/०४/प्र.क्र.२४/पर्यटन, 
दि.१३/०६/२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या सन २०२४-२५ च्या वार्षिक पणन 
(Tourism Marketing Plan) कृती आराखड्यातील अ.क्र.१ ते २५ येथील एकूण रु.६००.०० कोटी इतक्या रकमेच्या 
बाबनिहाय खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटी व शर्ती 
मधील अट क्र.१२ “सदर रकमेच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ घालून अहवाल शासनास सादर 
करावा. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडडी - ४, "३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१- 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (०४) प्रसिध्दी (३४५२ १९३१) ५० 
इतर खर्च (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा” अशी आहे. त्याऐवजी “यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडडी - 
४, "३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे (०२) (०४) प्रसिध्दी (३४५२ १९३१) १२-विदेशा 
प्रवास खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, २८-व्यावसायिक सेवा व ५०-इतर खर्च (वेतनेतर) या लेखाश्ीर्षाखाली सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा” अज्ञी वाचावी. 


०२. या संदर्भातील इतर अटी व शती संदर्भाधीन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागु राहतील. 


०३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०४१०४५१८५४२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH VITHAL 
ROKADE 


(संतोष जया विठ्ठल रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टिडीएस २०२४/०४/प्र.क्र.२४/पर्यटन-३, 


oc 


मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, Fare, मुंबई. 

मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

मा. सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

सचिव, पर्यटन यांचे स्वीय सहायक 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थ-११) मंत्रालय, मुंबई. 

सामान्य प्रशासन विभाग का.३४ 
अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती पर्यटन-३ 


SGM & 
Co SD fe. es 


(३ 


Oo _“0 
[५ 


Ya re > PLY LSP DS L(A 


११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 
dé 


A) A) 
A 9 ८: 2 > > ८2 


२२ 
२२३ 
२४ 
२५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


